'सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय 
संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील १२% 
व्याजाचे प्रदान करणेबाबत”. 
अजिंक्यतारा सहकारी सुतगिरणी मर्या., 
शाहूनगर - वळसे, जि. सातारा. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३९/टेक्स-१ (ओ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ 
(अ),दि.११ जानेवारी, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. FHT २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, 
दि.१० मे, २०१६ . 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१९/प्र.क्र.३९/टेक्स-१ 
(अ),दि.२५.१०.२०१९. 
8) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि - ३३१९/प्र.क्र.३९/टेक्स-१ 
(31), दि.२८.०२.२०२०. 
५) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१/सूतगि/३३०९/२०२०, 
दि.२५.०९.२०२०. 
६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय 
संस्थांकडून/ रा.स.वि.नि. कडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज 
घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज 
शासन भरणार आहे. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी 
कर्जाची परतफेड केली आहे, अश्याच सूतगिरण्या या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. या 
शासन निर्णयास अनुसरुन या सूतगिरणीस शासन निर्णय, दि.२५.१०.२०१९ अन्वये, 
दि.०१.०१.२०१९ ते दि.३०.०६.२०१९ पर्यंतचे रु.१७,९९,००४/- व्याज व शासन निर्णय, 
दि.२८.०२.२०२० अन्वये, दि.०१.०७.२०१९ ते दि.३१.१२.२०१९ पर्यंतचे रु.२१,६९,४७२/- 
व्याज असे एकूण रु.३९,६८,४७६/- इतका निधी यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
सदर झासन निर्णयास अनुसरुन अजिक्यतारा सहकारी सुतगिरणी मर्या., शाहूनगर - 
वळसे, जि.सातारा या सूतगिरणीने दि फेडरल बँक लि, शाखा सातारा या बँकेकडून प्रती चाती 
रु.३०००/- प्रमाणे घेतलेल्या रु.३६०.०० लक्ष कर्जावरील दि.०१.०१.२०२० ते दि.३०.०६.२०१९ 
या कालावधीची व्याजाची रु.१७,४१,८९९/- या कालावधीतील१२% अनुज्ञेय व्याजाचे प्रदान 
दि फेडरल बँक लि, शाखा सातारा या बँकेस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३९/टेक्स-१ (अ) 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन 
खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या अजिक्यतारा सहकारी सुतगिरणी मर्या., शाहूनगर - वळसे, जि. 
सातारा या सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ 
क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
या सूतगिरणींने थकित बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केल्याची खातरजमा करुन घेऊन सदर 
व्याजाचे प्रदान करण्यात येत आहे. 


सूतगिरणीचे | चात्यांची | बिनव्याजी | चात्यांच्या प्रमाणात | १२% पर्यंतच्या ज्या खात्यात 
नाव संख्या | कर्जघेतले | कोणत्या वित्तीय | व्याजाची रक्‍कम व | व्याजाची रक्‍कम 
होते काय? । संस्थेकडून /रा.स. | व्याजाचा कालावधी | जमा करावयाची 

असल्यास । वि. नि. कडून किती त्याचा तपशील 


त्याची कर्ज घेतले आहे? 
परतफेड केली | वव्याजाचा दर 


आहे का? 
aa २ 3 1. Se षु ६ 
Ajinkyatara १२००० नाही. रु.३६०.०० लाख. | रु.१७,४१,८९९/- The Federal Bank 
a दि फेडरल बँक लि., (दि.०१.०१.२०२० Ltd., Branch - 
ootgirni Satara. 
Maryadit, शाखा सातारा. ते ND 
Shahunagar- f&.30.0§.2020) | 15846900000612 
९ व्याजाचा दर - १२% क हतात 
Dist. Satara FDRL0001584 


(अक्षरी रुपये सतरा लक्ष एक्केचाळीस हजार Boal नव्यानवे फक्त) | रु.१७,४१,८९९/- 


२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ 
मधील परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षात रु.२०००.०० लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 

२) मंजूर निधी - २०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
रु.२०००.०० लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित 
स्वरूपाची आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला 
आहे - लागू नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या ळेखाशीर्षातर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही 
किंवा येणे रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे - लागू नाही. 

७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची 
मान्यता घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३९/टेक्स-१ (अ) 


८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 
९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू 


नाही. 
३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत 
त्र्णावरील व्याज, २००- देशांतर्गत इतर ROTA व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा- 
या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) 
(२०४९ २५५१)” भारित, ४५-व्याज” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
४. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी अजिंक्यतारा सहकारी सुतगिरणी मर्या., शाहूनगर- 
वळसे, जि.सातारा या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील 
कालावधीसाठी देय होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 
५. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.१७,४१,८९९/- इतकी रक्कम 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील 
तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मधील व्याजाची रक्‍कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या बॅकेच्या खाते 
क्रमांकांमध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्रीम. शि. दि. 
गायकवाड, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय 
विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. तसेच, श्री. स. दि. खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 
६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण 
व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून 
प्राप्त करुन घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 
७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१७१२०४३५८१०२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 

Sakharam Dina एच 


st=Mal hi 


2.5.4.20=34e795 101 cfc08377272f409bc9348c5d84ec89bc33bd 
Kt 


Kharat ‘rare a 
(स. दि. खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 


२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.३९/टेक्स-१ (अ) 


३) प्र. स. (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) आयुक्त, TAT, TAIT संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अ. स. (कार्यासन १७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, दि फेडरल बॅक लि, शाखा सातारा. 

१२) कार्यकारी संचालक, अजिंक्यतारा सहकारी सुतगिरणी मर्या., शाहूनगर-वळसे, 
जि. सातारा. 

१३) का.अ., (रोख शाखा), सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती). 
१४) निवड नस्ती (टेक्स-१ (अ) / टेक्स-१ (ब). 


